मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदली व नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र.मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.२३१/पदुम-१२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - .०३२ ४०० 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन Seay -: 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनयम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 
व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने मत्स्यव्यवसाय विभागातील सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तां) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव | ea धारण करीत | बदलीने नियुक्तीचे पद | अभिप्राय 
असलेळे पद व | वकार्यालय 
कार्यालय 
| १_| २ 3 8 4 
वि श्री.बबन निवृत्तीराव | मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय विकास | बदली अधिनियमातील 
नाडे विकास अधिकारी, अधिकारी, प्रादेशिक कलम ४ (७)नुसार 
नांदेड उपायुक्‍त कार्यालय, | रिक्‍त पदी. 
लातूर 
२. | श्री.अजयराज मत्स्यव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय विकास | बदली अधिनियमातील 
रायभानजी वंजारी । विकास अधिकारी, अधिकारी, सहायक | oot ४ (५)नुसार 
भंडारा आयुक्त मत्स्यव्यवसाय | रिक्‍त पदी. 
कार्यालय, नागपूर 
२. श्री.बबन निवृत्तीराव नाडे व श्री.अजयराज रायभानजी वंजारी यांनी वरीलप्रमाणे बदलीने 


नियुक्तीच्या पदावर तात्काळ हजर होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


3. श्री.बबन निवृत्तीराव नाडे व श्री.अजयराज रायभानजी वंजारी यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या 
पदांवर अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


8. सदर बदलीने पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास आपल्या नवीन बदलीने नियुक्‍तीच्य जागी 
हजर होण्यास आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय ,मुंबई कार्यालय व संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालयाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

तसेच संबंधित अधिकाऱ्यास नवीन बदलीने नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या 
दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
शासनास vijay.chaudhari@gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


4, संबंधित snare बदलीने नियुक्तीच्या पदावर हजर होईपर्यंत झासनाच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणस्तव रजा मंजूर करु नये .तसेच म.ना.से ,.रजा नियम, १९८१ 
मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यआ-२०१८/प्र.क्र.२३१/पदुम-१२, 


अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ,ते संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय 
डाकेने परत करावेत .मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर 
अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९, मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


9. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२३१२५५१२०९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2018.10.23 12:59:06 +05'30' 
(विजय का. चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय ,मुंबई. 

आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय ,औरंगाबाद/लातूर/नागपूर . 
कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय ,नागपूर/लातूर/भंडारा/नांदेड. 
संबंधित अधिकारी 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


